निसर्ग चक्रीवादळामुळे बाधित क्षेत्रात 
पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी 
car व डिझेल जनरेटर यांच्याकरिता 
निधी वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०२०/प्र.क्र.९८/पापु-१४ 
७ वा मजला ,गोकुळदास तेजपाल रूग्णालय इमारत संकुल, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: ११ ऑगस्ट, २०२० 


१) महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्रमांकःसीएलएस-२०२०/प्र.क्र.१३६(भाग-२)/म-३, दिनांक 
०४.०८.२०२० 

२) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्रमांक : मशा/कार्या-६/पाणी टंचाई/कावि-१२४०६/२०, 
दिनांक ३०.०६.२०२० 

३) जिल्हा परिषद रत्नागिरी, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : रजिप/ग्रापापु/तांशा- 
४/३०८८/२०२० दिनांक १९.०६.२०२० 

४) जिल्हा परिषद रायगड, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग यांचे पत्र क्रमांक : रजिप/ग्रापापु/वशी/ 
प्रशा-५/१०६१/२०२०, दिनांक ०७.०७.२०२० 


प्रस्तावना- 


राज्यात दिनांक ३ जून, २०२० रोजी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे रत्नागिरी, रायगड 
जिल्ह्यात बाधित झालेल्या क्षेत्रात विद्युत पुरवठा खंडीत कालावधीत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा 
करण्यासाठी लावलेल्या टँकर व fede जनरेटर यांच्याकरिता निधी वितरित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

राज्यात दिनांक ३ जून, २०२० रोजी झालेल्या निसर्ग चक्रीवादळामुळे रत्नागिरी, रायगड 
जिल्ह्यात बाधित झालेल्या क्षेत्रात विद्युत पुरवठा खंडीत कालावधीत पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा 
करण्यासाठी लावलेल्या टॅंकर व डिझेल जनरेटर यांच्याकरिता रु. ४८८ लक्ष (अक्षरी रुपये चार कोटी 
अठ्ठयाऐंशी लक्ष फक्त) इतका निधी जिल्हाधिकारी, रायगड व रत्नागिरी यांना उपलब्ध करुन 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०२० / प्र.क्र.९८/ WG-98 


देण्याकरिता दिनांक विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांच्याकडे खालील अटींच्या अधीनतेने निधी वितरीत 


करण्यात येत आहे. 
वितरित करण्यात येणारी रक्‍कम 
अ.क्र जिल्हा (रु. लाखात) 
एज रायगड ३८८.०० 
२. । रत्नागिरी १००.०० 
एकूण 8८८.०० 


जनी. 
री 


x 


AN 
— 


&S 


विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांनी ग्रामीण भागातील उपाययोजनांसाठीचा निधी संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना थेट वितरीत करण्यात यावा. 

ज्या नागरी उपाययोजना महानगरपालिका /नगरपरिषद यांचे मार्फत राबविण्यात येत आहे. 
त्याकरिता विभागीय आयुक्‍त यांनी संबंधित जिल्हाधिकारी यांना वितरीत करावा. 
जिल्हाधिकारी यांनी सदर निधी संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, 
नगरपरिषद यांना वितरीत करावा. 

सदरचा निधी जून, २०२० मध्ये निसर्ग चक्रीवादाळात बाघित क्षेत्रात आकस्मिक किंवा तातडीने 
पाणीपुरवठा करण्यासाठी लावलेल्या डिझेल जनरेटर / डिझेल व टँकरकरिता वापरण्यात 
यावा. 

निधी वितरित करतांना यापूर्वी इतर तरतूदी मधून उपाययोजनांना निधी वितरित करण्यात 
आलेला नाही याची खातरजमा करावी. 

सदर निधी खर्च करताना ज्या प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे त्याच 
प्रयोजनासाठी सदर निधी खर्च करण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्राधान्याने डिझेळ जनरेटरचे भाडे/ 
डिझेल इत्यादीसाठीच्या देयकांसाठी प्राधान्याने वापरण्यात यावा. डिझेल जनरेटर व डिझेल 
साठीच्या देयकांची पूर्तता झाल्यानंतर शिल्लक निधी निसर्ग चक्रीवादामुळे बाघित क्षेत्रात पाणी 
पुरवठयाकरिता लावण्यात आलेल्या टँकरच्या देयकांची अदायगी करण्यासाठी खर्ची 
टाकण्यात यावा. 

पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक पुरवठा करण्यासाठी टॅकर व डिझेल जनरेटर वरील खर्च 
कमीत कमी ठेवण्यासाठी विद्युत पुरवठा तात्काळ पूवर्वत करण्याबाबत जिल्हयांनी तातडीने 
कार्यवाही करावी. 


पृष्ठपपैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०२० / प्र.क्र.९८/ पापु-१४ 


८) 


as 


Go 


११ 


या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमधून खर्च करण्यात येणा-या रक्कमेसंदर्भात 
गावांची नावे व टँकरद्वारे पाणी पुरवठा केलेल्या दिवसांची संख्या, जनरेटरचा वापर किती 
दिवस व कोणत्या गावांसाठी केला याचा तपश्नील जिल्हास्तरावर ठेवण्यात यावा. 

सदर शासन निर्णयानुसार टॅकरद्वारे/पिण्याच्या पाणी पुरवठा करण्यासाठीच्या 
उपाययोजनांकरीता जो निधी वितरीत करण्यात आला आहे, त्यामधून देयके अदा करताना 
खाजगी CHAT जी.पी.एस. प्रणाली बसविलेली असेल व जी.पी.एस.प्रणालीवर ज्या टँकरच्या 
फे-यांची नोंद होईल त्याच फेऱ्या देयकाकरिता अनुज्ञेय राहतील. पाणी पुरवठा करणा-या ज्या 
टँकरवर जी.पी.एस.प्रणाळली बसविलेली नाही किंवा जी.पी.एस.प्रणाली बंद असल्याकारणाने 
टॅंकर वाहतूक धारकाने CHAT फे-या झाल्याचा दावा केला असल्यास, अशा फे-या अनुज्ञेय 
ठरणार नाहीत. तसेच जी.पी.एस. प्रणाळीची नोंद होत नाही म्हणून देयके प्रमाणित करण्यात 
येऊ नये व अशा प्रकारे प्रमाणित केलेल्या देयकांसाठी निधी वितरीत करण्यात येऊ नये. 


) सदर निधी स्वीय प्रपंजी लेखा खाते ( Personal Ledger Account ) अथवा बँक खात्यात न 


ठेवता तो कंत्राटदारांना थेट Electronic Clearing Services द्वारे वितरित केला जाईल याची 
दक्षता घ्यावी. 


)सदर निधीतून करण्यात येत असलेल्या खर्चाचे लेखे निधी आहरित करण्यात येणा-या 


कार्यालयाच्या स्तरावर ठेवण्यात यावा व करण्यात आलेल्या खर्चाचा कोषागार कार्यालये व 
महालेखापाल कार्यालयाशी त्रैमासिक ताळमेळ घेण्यात यावा ज्या प्रयोजनासाठी निधी वितरीत 
करण्यात आला आहे, त्याबाबतची जिल्हानिहाय भौतिक प्रगतीची माहिती विभागीय आयुक्तांनी 
शासनाकडे दर महिन्यास मासिक खर्चाच्या अहवालासोबत सादर करावी. निधीच्या वाटपाचे 
लेखे, अभिलेख विहीत कार्यपद्धतीनुसार अनुदान आहरीत व वितरीत करणा-या कार्यालयाच्या 
स्तरावर अद्ययावत ठेवण्यात यावे. त्याचप्रमाणे दरमहा होणा-या प्रत्यक्ष खर्चाची माहिती पुढील 
महिन्याच्या ५ तारखेपर्यंत एकत्रितरित्या शासनास सादर करावी. दर तीन महिन्यांनी झालेल्या 
खर्चाची, महालेखाकार कार्यालयात नोंदविण्यात आलेल्या खर्चाशी पडताळणी करुन 
त्याबाबतचे विहीत प्रमाणपत्र या विभागाकडे तात्काळ सादर करावे. तसेच कोणत्याही 
परिस्थितीत मंजूर निधीपेक्षा जास्त खर्च होणार नाही याची दक्षता नियंत्रक अधिका-याने घ्यावी. 
वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानातून जर काही रक्‍कम खर्ची पडणार नसेल तर ती रक्‍कम 
विहीत वेळेत शासनास प्रत्यार्पित करण्यात यावी. 


१२)याबाबतचा खर्च या झासन निर्णयातील निधी वितरण बाबतच्या विवरणपत्रात नमूद 


केल्याप्रमाणे “मागणी क्र. सी-६, २२४५ -नैसर्गिक आपत्तीच्या निवारणासाठी सहाय्य, ०१- 
अवर्षण, १०२-पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा, (९१)-राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या मानकानुसार 
खर्च, (९१) (09) पिण्याच्या पाण्याचा आकस्मिक निकडीचा पुरवठा (२२४५ ००९३) 


पृष्ठपपैकी३ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०२० / प्र.क्र.९८/ पापु-१४ 


(दत्तमत)(वेतनेत्तर) 39, सहायक अनुदाने" या उपलेखाशीर्षां उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून 
भागवावा व त्याखाली अंतिमत: खर्ची टाकण्यात यावा. 

१३) आहरण व संवितरण अधिका-यांनी कोषागार / उप कोषागार अधिकारी यांच्याकडे 
पाठविण्यात येणा-या व देयकासोबत जोडल्या जाणा-या संगणक स्लीपमध्ये गौण / 
उपलेखाशीर्षाचा संगणक संकेतांकाचा न चुकता उल्लेख करावा. तसेच, कोषागारातून/ 
उपकोषागारातून आहरीत केलेल्या रकमेचा अहवाल शासनास सादर करावा 

१४) प्रत्यक्ष आवश्‍यक तेवढा निधी अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवरुन आहरित करण्यात यावा. 

१५) सदरहू निधी खर्ची टाकणे शक्‍य नसल्यास त्वरीत निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे 

शासनास परत करावा व त्याप्रमाणे अवगत करावे. 

१६ उपरोक्त निधी खर्चाबाबतचे मासिक विवरणपत्र व उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास दिनांक 
३०.०८.२०२० पर्यंत सादर करण्यात यावीत. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००८१११६०९१३२५२८असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Ganesh Nivrutti 
anesh = m= 


DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Urban Development 


7 7 Department, postalCode=400032, 
| V | ४! | st=Maharashtra, 


2.5.4.20=805bdef8ce1424c02121cece 
0d20e917ffa1ef512d7e8fa2e49d93ad 


> ७७5१352, cn=Ganesh Nivrutti Pawar 
a Wa r Date: 2020.08.11 20:00:23 +05'30' 


(TST पवार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) 
) 


मा. राज्यमंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य 

६) महालेखापाल,महाराष्ट्र,-१ मुंबई (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 

७) महालेखापाल ,महाराष्ट्र -२ नागपूर (लेखा परीक्षा /लेखा व अनुज्ञेयता) 


पृष्ठपपैकी४ 


शासन निर्णय क्रमांकः टंचाई - २०२० / प्र.क्र.९८/ पापु-१४ 


८) सचिव, महसूल व वन विभाग (मदत व पूनर्वसन), मंत्रालय ,मुंबई. 

९) विभागीय आयुक्‍त, कोकण 

१०) जिल्हाधिकारी, रायगड, रत्नागिरी 

११) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. रायगड, रत्नागिरी 

२) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई 

१३) मा. अपर मुख्य सचिव , पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, 
मंत्रालय, मुंबई 

१४ उप सचिव (व्यय-९), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई -३२ 

१५) निवड नस्ती पापु-१४ 


me) 


) 
) 
) 
) 


पृष्ठपपैकी५ 


